महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 


पुस्तिका, १९८४ मधील परिशिष्ट ४२ 
खालील वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्र. विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, विअसु- २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, दि. १६/१२/२०१५. 
२) शासन निर्णय, विअसु- २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, दि. २७/०८/२०१९. 
३) शासन शुद्धीपत्रक, विअसु- २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, दि. ३०/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयांन्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत कार्यान्वित करावयाच्या 
कामाच्या निविदा स्वीकृतीबाबत सुधारणा करण्यात आलेली होती. सदर शासन निर्णयात १०% पेक्षा 
जास्तीचे प्राप्त होणारे देकार मंजुरीसाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत. तथापि दि.३०.९.२०२१ 
रोजी निविदा समितीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये १०% पेक्षा जास्तीचे प्राप्त होणारे देकार मंजुरीसाठी मुख्य 
सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पाटबंधारे विभागाचे तांत्रिक सचिव सदस्य 
असलेली समिती गठित करावी व असे प्रस्ताव या समितीसमोर सादर करावेत, असा निर्णय घेण्यात आला. 
त्यानुसार समिती गठीत करणे व निविदा स्वीकृतीबाबत यापूर्वी प्रदान वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता सदर झासन निर्णयान्वये पुनःश्च खालील सुधारीत 
सुचना देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.२५० कोटीवरील १०% पेक्षा जास्त दराच्या निविदा 
स्वीकृतीसाठी पुढीलप्रमाणे निविदा समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


मा.मुख्य सचिव - अध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त विभाग, - सदस्य 
अपर मुख्य सचिव(नियोजन),नियोजन विभाग, - सदस्य 
अपर मुख्य सचिव(सा.बां,), सा.बां. विभाग, - सदस्य 
अपर मुख्य सचिव(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, - सदस्य 
सचिव (रस्ते / बांधकामे),सा.बां. विभाग, - सदस्य 
उप सचिव (रस्ते /इमारती) (कामाच्या स्वरूपानुसार) - सदस्य सचिव 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकल्पाच्या निविदा मंजुरी प्रक्रियेमध्ये गती आणण्यासाठी प्रचलित 


वित्तीय अधिकारांमध्ये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


३. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील संहितेमध्ये विहित कलमे यथावकाश 
सुधारीत करुन प्रसिध्द करण्यात येतील. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९४/ 


२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥)१8॥॥/9७॥॥॥9.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणकीय सांकेतांक क्र. २०२११२१५१७४४२८(७४१८ असा असून सदरचा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सहपत्र- परिशिष्ट-“अ” 


प्रत, 


. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव/मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 


P RAS H A NT Digitally signed by PRASHANT DATTATRAYA NAOGHARE 
DN: c=IN, o=CHIEF ENGINEER PUBLIC WORKS REGION 
AMRAVATI, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT GOVERNMETN. 
02, st 


DATTATRAYA sah ozs 
NAOGHARE 


2a29655bi0c5192a35fe6b 
= PRASHANT DATTATRAYA 


(प्रशांत नवघरे) 
सचिव (बांधकामे) 


. मा.मंत्री (सा.बां)/मा.मंत्री (ग्रामविकास व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 


१ 
२ 
३. अ.मु.स (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8 


. अ.मु.स (सा.बा)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय 


५. अ.मु.स., नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


११. सर्व मुख्य अभियंते, सा.बां.प्रा.विभाग व (विद्युत) विभाग 

१२. सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ व (विद्युत) मंडळ 

१३. सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
१४. निवडनस्ती (इमारती-२ कार्यासन). 


KKKKKKKKKKKEKKKEKK 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 


अ.मु.स. (जलसंपदा) 
सचिव (रस्ते/बांधकामे) 
सचिव (जलसंपदा) 


स्विकारण्याचा स्वाधिकार राहील. 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय,सा.बां.वि.क्र. क्र. विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२, दि. १५ डिसेंबर, २०२१ चे सहपत्र) 
Tasch बांधकाम | महाराष्ट्र पार्वेजनिव ण याच्याव धव शिंगं थधिकाराची व्याप्त aa 
नियमावली परिशिष्ट | बांधकाम नियम | स्वरूप सोपविण्यात आला तो 
४२ मधील अनुक्रम । पुस्तिकितीलळ परिच्छेद प्राधिकारी 
क्रमांक 
1 ९. | २. ३. ४. ष्‌. द्व. 
२० २१७ निविदा मुख्य सचिव कामाचे स्वरुप ब निकड विचारात पार्बजनिक बांधकाम विभाग, 
स्विकारण्याचा | अ.मु.स. (वित्त) घेऊन has अपवादात्मक | शासन निर्णय क्रमांक- विअसु- 
अधिकार अ.मु.स. (नियोजन) | परिस्थितीत रु.२५० कोटीवरील १०% | २०१५/ 
अ.मु.स. (सा.बांवि)  । पेक्षा जास्त दराच्या निविदा । प्र. क्र.२१८/ इमारती-२, 


दि.१६.१२.२०१५ मध्ये नमूद टीप क्र.१ 
ते ७ येथील तरतूदी लागू राहतील. 

तसेच खालीलप्रमाणे टीप क्र.८ 
नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
टीप-८- निविदा देकाराची वास्तविक 
किंमत व कामाची अंदाजित किंमत 
यामध्ये (+4) १०% पेक्षा अधिक 
तफावत असल्यास मान्य करण्याचा 
विचार करता येईल. तथापि, यासाठी 
किमान एकदा तरी नव्याने निविदा 
मागविणे आवश्यक राहील. 
त्यानंतरही तफावत आढळल्यास असे 
प्रस्तावा सदर समितीसमोर सादर 
करण्यात येतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 


अ.मु.स. (वित्त) रु.२५० व व् प्रचलित पार्बजनिक बांधकाम विभाग, 
अ.मु.स. (नियोजन) दरसूचीच्या १०% मर्यादेपर्यंत निविदा | शासन निर्णय क्रमांक- विअसु- 
अ.मु.स. (सा.बां.वि) स्वीकारण्याचा पूर्ण अधिकार २०१५/प्र. क्र.२१८/ इमारती-२, 
अ.मु.स. (जलसंपदा) दि.१६.१२.२०१५ मध्ये नमूद टीप 
सचिव (रस्ते/बांधकामे) क्र.१ ते ७ येथील तरतूदी लागू 
सचिव (जलसंपदा) राहतील. 
सा.बां. fase रु.२५० कोटीपर्यंत (प्रचलित 
अ.मु.स./प्र.स. दरसूचीच्या किंमतीच्या ५ टक्के 
(सा.बां.वि.) यांच्या । अधिक्यास अधीन राहून) 
अध्यक्षतेखालील निविदा 
समिती 
सचिव (सस्ते/बांधकामे) | रु.१५ ते ३० कोटी पय 
यांच्या अध्यक्षतेखालील | (प्रचलित दरसूचीच्या किंमतीच्या 
निविदा समिती ७५ टक्‍के अधिक्यास अधीन राहून) 
मुख्य अभियंता प्रति प्रकरण रु. १५.०० कोटीपर्य 
(प्रचलित दरसूचीच्या किंमतीच्या 
५ टक्केपेक्षा जास्त अधिक्याकरिता 
मर्यादा रु. २.५० कोटी) 
धीक्षक अभियंता प्रति प्रकरण रु. २.५० कोटीपर्य 
(प्रचलित दरसूचीच्या किंमतीच्या 
५ टक्केपेक्षा जास्त अधिक्याकरिता 
मर्यादा रु. ५०.०० लक्ष) 
कार्यकारी अभियंता प्रति प्रकरण रु.१०० लक्ष पर्य 
संचालक, उपवने व | फलोद्यान विषयक कामासाठ 
उद्याने रु. ५.०० लक्ष, 
अभियांत्रिकी कामासाठी 
रु. २.०० लक्ष 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 


सहाय्यक कार्यकारी | रु. ५.०० लक्ष 
अभियंता 

सहाय्यक अभियंता रु. २.०० लक्ष 
(वर्ग-१) उप अभियंता 

उपविभागीय अभियंता । रु. १.५० लक्ष 
उप विभागीय अधिव रु. ९ लक्ष 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


